डॉ. सुनिता बंडोपंत माळवे (भोसले), वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Beal क्रमांकः निवसे- २०२३/प्र.क्र. ४३४/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २१ जुले, २०२३. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. १५६००- 
३९१०० -- ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. सुनिता बंडोपंत माळवे (भोसले) वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ वसाहत रूग्णालय, गांधीनगर जि. कोल्हापूर हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 
१९८२ मधील नियम क्रमांक १० (१) मधील तरतुदींनुसार दि.३०.०४.२०२३ (म.नं.) पासून नियत वयोमानाने 
सेवानिवृत्त झाल्या असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१७१६१५०२३४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
AVI N AS H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2ff 


A R D ) A R b2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JADHAV sernmasi soning 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

) डॉ. सुनिता बंडोपंत माळवे ( भोसले ), वैद्यकिय अधिकारी यांना 
(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 
८) निवडनस्ती सेवा-३. 


